आयुर्वेदार्थ कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीकरीता 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून 
(महाआयटी) तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: आयुष-२०२०/प्र.क्र.१/२०/आयु-२ 
नवीन गो.ते.संकुल,९ वा माळा, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे पत्र क्रमांकःआयुष-२०२०/प्र.क्र.९/२०/आयु-२, 
दिनांक ०६.०२.२०२०. 
२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक:आयुष-२०२०/ प्र.क्र.९/ 
आयु-२, दिनांक ०८.०३.२०२१. 
3) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाचे 
पत्र क्रमांक:आसंमुं/सहा.अनु./खाशाअयुअसं/आयुर्वेदार्थ//करार/आयु-७/२०२४/४७७, 
दिनांक १२.०१.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासन अनुदानित खाजगी 
आयुर्वेदिक, युनानी महाविद्यालये व रुग्णालये, हाफकीन संस्था आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ 
येथील कर्मचाऱ्यांचे वेतन “आयुर्वेदार्थ" कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीमार्फत देण्यात येत आहे. सदर प्रणालीचे 
विकसन व देखभालीचे काम महाआयटीमार्फत करण्यात येते. याकरिता महाआयटीमार्फत स्वतंत्र तांत्रिक 
मनुष्यबळ नेमण्यात आले असून वाचा येथील अनुक्रमांक २ अन्वये सदर मनुष्यबळास दिनांक ३१.१२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आयुर्वेदार्थ कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणाली नियमित सुरु राहण्यासाठी 
आगामी कालावधीसाठीदेखील प्रणालीचे विकसन व देखभालीचे काम महाआयटी यांना सोपविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आयुर्वेदार्थ कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीचे विकसन व देखभाल करण्यासाठी आणि नियमित सुरु 
राहण्यासाठी स्वतंत्र वरिष्ठ सॉफ्टवेअर डेव्हलपर-१, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर-१ आणि अन्य विभागांमध्ये विभागून 
सिनीयर टेक्निकल मॅनेजर-१, बिझनेस टेक्निकल मॅनेजर-१, नेटवर्क स्पेशालिस्ट-१, सॉफ्टवेअर टेस्टर-१, 
डेटाबेस अँडमिनीस्ट्रेटर-१, आयटी ऑफीस असीस्टंट-१ इतके तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय़ क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.०९/२०/आयु-२ 


२. सदर आदेश हे दिनांक ०१.०१.२०२४ ते ३१.१२.२०२६ या ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असतील. 
३. उपरोक्त तांत्रिक मनुष्यबळावर होणारा खर्च “मागणी क्र. एस-३-२२५१, सचिवालयीन सामाजिक सेवा 
(००) (03) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम) (ई-सेवा) (2249 0232), १७-संगणक खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. आयुर्वेदार्थ कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीचे विकसन व देखभाल आणि आव्यक त्या सुधारणा वेळोवेळी 
करण्याची कार्यवाही महाआयटीने तात्काळ सुरु करावी. 


Me सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१२९१५१२२७४११३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHWETAMBARI PRAVIN KHADE 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


GI 
I=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9d7028 1 4ac9e8ff679064b8a4828e61 ad: 


d78f420928f8e5191c2576b1a1, postalCode=400032, 


Pp RAVI N KH A D E serial INumber=8E3CFF5145F3538CC2FD3C8534F86EEB 
OCA96EE4F337FAF9D77EFO1ASCC23B6B, 
'ETAMBARI PRAVIN KHADE 
Date: 2024.01.29 16:17:18 +05'30' 


(श्रे. प्र. खडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी), मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc ww 


Cc 


षु 


८४) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई. 

उप सचिव/ई-गव्हर्नन्स, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग/कोषा प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

qo) अवर सचिव (रोखझाखा), आहरण व संवितरण अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी/ई-गव्हर्नन्स, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांना महाआयटीच्या तांत्रिक 
मनुष्यबळाच्या वेतनविषयक सर्व बाबी ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत हाताळण्याकरीता अग्रेषित. 

१२) निवड नस्ती (आयु-२) 


9 
८ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


